दिनांक १९ नोव्हेंबर, २०२२ ते 
दिनांक २५ नोव्हेंबर, २०२२ हा 
सप्ताह “कौमी एकता सप्ताह” 
म्हणून साजरा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः कौएदि- २०२२/प्र.क्र. ६४ /का.८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: ७ नोव्हेंबर, २०२२. 


शासन परिपत्रक 


केंद्र शासनाने सन १९८६ मध्ये घेतलेल्या निर्णयानुसार दिनांक १९ नोव्हेंबर, २०२२ ते 


दिनांक २५ नोव्हेंबर, २०२२ हा सप्ताह “कौमी एकता सप्ताह” म्हणून राज्यात साजरा करावयाचा 
असून त्यामध्ये आयोजित करावयाच्या पुढील कार्यक्रमात जास्तीत जास्त लोकांना सहभागी करुन 


घ्यावयाचे आहे. त्यानुसार यावर्षी हानिवार दिनांक १९ नोव्हेंबर, २०२२ ते शुक्रवार दिनांक २५ 
नोव्हेंबर, २०२२ हा कालावधी “कौमी एकता सप्ताह” म्हणून पाळण्यात यावा व त्यातील जास्तीत 


जास्त लोकांना सहभागी करुन घेण्यात यावे. कोव्हीड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर केंद्र व राज्य शासनाने 
वेळोवेळी दिलेल्या मार्गदर्शक सुचना विचारात घेऊन, खालीलप्रमाणे कार्यक्रम आयोजित करण्यात 


यावेत:- 


१) 


टे 


AN 
~~ 


= 


afar दिनांक १९ नोव्हेंबर, २०२२ - राष्ट्रीय एकात्मता दिवस : धर्मनिरपेक्षता 
जातीयवादी विरोध व अहिंसा यांच्यावर भर देणारे सभा, चर्चासत्रे व परिसंवाद आयोजित 
करावेत. 

रविवार दिनांक २० नोव्हेंबर, २०२२ - अल्पसंख्याक कल्याण दिवस : अल्पसंख्याकांच्या 
कल्याणासाठी १५ कलमी कार्यक्रमावर भर देण्यात यावा, जातीय दंगली उदभवणाऱ्या 
शहरातून बंधुभाव निर्मितीसाठी खास मिरवणूका काढण्यात याव्यात. 

सोमवार दिनांक २१ नोव्हेंबर, २०२२- भाषिक सुसंवाद दिवस : भारताच्या अन्य भागातील 
लोकांच्या भाषेचा वारसाचा परिचय करुन देण्याच्या दृष्टीने विशोष वाडमयीन कार्यक्रम व 
कवी संमेलने आयोजित करण्यात यावीत. 

मंगळवार दिनांक २२ नोव्हेंबर, २०२२ - दुर्बल घटक दिवस : 20 कलमी कार्यक्रमाअंतर्गत 
अनुसूचित जाती व जमाती मधील व्यक्‍ती व कमकुवत घटकातील व्यक्‍ती यांना मदत 
करण्यासाठी ठरवून दिलेले कार्यक्रम ठळकपणे निदर्शनास आणण्याच्या दृष्टीने सभा व 
मेळावे भरविण्यात यावेत. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः कौएदि- २०२२/प्र.क्र. ६४ /का.८ 


५) बुधवार दिनांक २३ नोव्हेंबर, २०२२ - सांस्कृतिक एकता दिवस : भारतीयांच्या 
विविधतेतील एकतेवर भर देणारे आणि सांस्कृतिक संरक्षण व एकात्मता संबंधाची 
भारतीय परंपरा सादर करणारे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात यावेत. 
गुरुवार दिनांक २४ नोव्हेंबर, २०२२- महिला दिन : भारतीय समाजातील महिलांचे महत्व 
व राष्ट्र उभारणीच्या विकासामधील त्यांची भूमिका यावर भर देण्यात यावा. 

शुक्रवार दिनांक २५ नोव्हेंबर, २०२२- जोपासना दिवस : पर्यावरणाची जोपासना व त्याची 
जाणीव यासाठीच्या वाढत्या गरजेवर भर देणारे मेळावे व कार्यक्रम आयोजित करण्यात 
यावेत. 


आ 
~n 


S 


२. वरीलप्रमाणे कार्यक्रमाची रुपरेखा लक्षात घेऊन माध्यमांचा उपयोग करावा. 
१) ध्वजारोहण 
२) मिरवणूका व सभा 
३) राष्ट्रीय एकतेची हापथ 
४ चर्चासंमेलने 
५) चित्रपट दाखविणे व प्रदर्जाने 


तसेच भित्तीपत्रके, फलक यांच्यावर ठसठशीत असे राष्ट्रीय एकात्मतेचे प्रतिकचिन्ह प्रदर्शित 
करावे. 


३. शौक्षणिक संस्थांच्या बाबतीत त्यांनी दिनांक १९ नोव्हेंबर, २०२२ ते दिनांक २५ नोव्हेंबर, २०२२ 
दरम्यान एक सभा शक्‍यतो सकाळी प्रार्थनेच्या तासानंतर आयोजित करावी. सभेच्या अध्यक्षपदी 
संस्थेच्या सोयीप्रमाणे प्राचार्य किंवा विशेष निमंत्रित असावेत. त्यांनी विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय एकात्मता व 
ऐक्यभाव यासंबंधी विद्यार्थ्यांना समजेल अशा स्वरुपात विवेचने करावीत. कार्यक्रमाची सांगता समूह 
राष्ट्रगीताने करावी. शैक्षणिक संस्थांनी दिनांक १९ नोव्हेंबर, २०२२ ते दिनांक २५ नोव्हेंबर, २०२२ या 
सप्ताहात राष्ट्रीय एकात्मतेची विविध पैलू ठळकपणे निदर्शनास आणण्यासाठी एखादा सांस्कृतिक 
कार्यक्रम आयोजित करणे अपेक्षित आहे. 

४. स्वयंसेवी संस्थांनी करावयाचे कार्यक्रम त्यांच्या सोयीने करण्याची त्यांना मोकळीक आहे. मात्र 
खालीलपैकी एक तरी कार्यक्रम त्यांनी राष्ट्रीय एकात्मता सप्ताहात ठेवावे - 

१) राष्ट्रीय एकात्मतेवर प्रख्यात पुढाऱ्यांची भाषणे 

२) राष्ट्रीय एकात्मतेची हापथ सामूहिकरित्या घेणे. 

3) सांस्कृतिक कार्यक्रम करणे 

४) राष्ट्रगीताचे सामूहिक गायन 


*-> ः->« > पष 


५. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनाळलयाने निरनिराळ्या माध्यमाव्दारे या कार्यक्रमांस प्रसिध्दी 
देण्यात यावी. तसेच राष्ट्रीय एकात्मतेचे संदेश देणारे चित्रपट दाखविले जातील असे पहावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः कौएदि- २०२२/प्र.क्र. ६४ /का.८ 


६. महिलाव बालविकास विभाग तसेच सांस्कृतिक कार्य विभाग यांनी विविध ठिकाणी उचित 
कार्यक्रम आयोजित करुन पार पाडावेत. 


७. सर्व विभागीय आयुक्‍त, जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी 
आपआपल्या कार्यक्षेत्रात सर्व संबंधितांची मदत घेऊन हा कार्यक्रम वरीलप्रमाणे त्यांच्या विविध 
माध्यमातून आखला जाईल व AAA केला जाईल असे पहावे. तसेच केलेल्या कार्यक्रमाचा अहवाल 
शासनास तात्काळ सादर करावा. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.॥8॥/१५9॥॥8.9०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेताक २०२२११०७१६५०२१८९१४ असा 

आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
VAISHALI 
AVINASH KAKDE 
(वै.अ.काकडे) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव, 

२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, 

३. सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

४. मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

५. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

६. सर्व विभागीय आयुक्त, 

७. सर्व जिल्हाधिकारी, 

८. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 

९. पोलिस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, 

१०.पोलिस महानिरिक्षक, महाराष्ट्र राज्य, 

११.सर्व पोलिस आयुक्त, 

१२.सर्व जिल्हा पोलीस अधिक्षक, 

१३.अध्यक्ष/ सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई, 

१४.अध्यक्ष/ कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य हज समिती, मुंबई, 

१५. मंत्रालयीन विभागांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील सर्व महामंडळे, मंडळे आणि 
सार्वजनिक यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, व्यवस्थापकीय संचालक/प्रशासकीय अधिकारी, 

१६. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई (प्रसिध्दीसाठी) 

१७. कक्ष अधिकारी, सा.प्र.वि./२९, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

(मंत्रालयात कार्यक्रम आयोजित करण्याच्या आव्यक त्या कार्यवाहीसाठी) 
१९. निवड नस्ती (का-८). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


